जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी च्या 
कार्यकारी परिषदेतील (Governing 
Council) नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.डीएमएफ-०७१७/प्र.क्र. ५८/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-०१.१०.२०१८. 


पहा- १. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ६१५/५१/प्र. क्र. ३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 
२. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ०६१५/प्र. क्र. ३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 
प्रस्तावना :- 
खाण मंत्राळय, भारत सरकार यांनी खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम, 
१९५७ मध्ये सुधारणा करून खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ हा 
शासन अधिसुचना, दिनांक २७.०३.२०१५ अन्वये अधिसूचित केला आहे. 
२. प्रस्तुत खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ मधील कलम ९ (8) 
मधील तरतुदींनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खाणबाधित क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करणे अपेक्षित आहे. सदरील तरतुदींच्या अनुषंगाने दिनांक 
०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचने अन्वये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना, रचना व 
कार्यपध्दतीबाबतचे नियम निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
३. सदर नियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी च्या कार्यकारी 
परिषदेमधील (Governing Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्‍तीकरिता रत्नागिरी जिल्ह्याचे 
पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी यांच्याकडून शिफारस प्राप्त झाळी आहे. 
सदर शिफारशींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी च्या कार्यकारी परिषदेवरील 
(Governing Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता शासन अधिसुचना दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या तरतुदींच्या 
अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी च्या कार्यकारी परिषदेवर (Governing Council) पुढील 
सदस्यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यास सहमती देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०७१७/प्र.क्र.५८/उद्योग-९, 


प्रतिष्ठानचे नाव- जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी. 


अ.क्र. सदस्य पदनाम aaa / शिफारस 

१ q) जिल्ह्यातील सदस्य ०१. मा. श्री. सदानंद नारायण चव्हाण. 
विधानसभा / ०२. मा. श्री.उदय रविंद्र सामंत. 
विधानपरिषद ०३. मा. श्री.राजन प्रभाकर साळवी. 
सदस्यांमधून 
कमाल ०३ सदस्य 

०२ | जिल्ह्यातील सदस्य ०१.आशिर्वाद प्रशिक्षण संस्था, जानवळे 
सेवाभावी ता. गुहागर यांचे प्रतिनिधी. 
संस्थांमध्ये कार्यरत ०२.जय हनुमान मित्र मंडळ, ओझरवाडी, 
व्यक्‍तींमधून कमाल ता. चिपळूण यांचे प्रतिनिधी. 
०२ सदस्य 

०३ | जिल्हा खनिज सदस्य ०१. श्री.प्रमोद वसंतराव सरोदे, इन्फ्रास्ट्रक्वार 
प्रतिष्ठानास लॉजिस्टिक, प्रा.लि. मंडणगड जि. रत्नागिरी. 
अंशदान देणारे ०२. श्री. विजय जनार्दन प्रभू, रा. साळवी स्टॉप, 
संबंधित रत्नागिरी. 
जिल्ह्यातील ०३. श्री. अविनाश तुकाराम माने, मिरगुलेवाडी, 
खाणपट्टाधारकाचे ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी. 
प्रतिनिधी कमाल 
०३ सदस्य 

२. उपरोक्त नमूद सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचनेतील 


सर्व तरतुदी लागू राहतील. उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती पुढील ०३ वर्षाकरिता अथवा ते 
सदर पदावर कार्यरत असतील या पैकी जे अगोदर असेल त्या कालावधीकरिता या झासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून करण्यात येत आहे. 
2. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०९२९१५५०५२२०१० असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Deepali ५१४१ (पाण 


2.5.4.20=b9e1548d824e3f7009891624cf665609c7dcf4fcO2e9f55da5f39 
5a910d5949, 


र) 56९3111110 6d4814154203bcf6158f33c52a854240c9e522b4fabfc28 
a | 51bf7dfe1d461 6b: eepali Sayaji Patil 


Date: 2018.10.01 15:50:29 +05'30' 


(दिपाली पाटील) 
कक्ष अधिकारी 


प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०७१७/प्र.क्र.५८/उद्योग-९, 


२) मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी यांचे स्वीय 
सहायक. 

४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई-४०० ०३२. 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान 
भवन, मुंबई-४०० ०३२. 

६) मा. राज्यमंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी 

कार्यालय, रत्नागिरी. 

मा. श्री. सदानंद नारायण चव्हाण, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी. 

मा. श्री.उदय रविंद्र सामंत, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी. 


é 

8 

१०)मा. श्री.राजन प्रभाकर साळवी, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी. 

११) आशिर्वाद प्रशिक्षण संस्था, जानवळे ता. गुहागर. 

१२) जय हनुमान मित्र मंडळ, ओझरवाडी, ता. चिपळूण. 

१३) श्री.प्रमोद वसंतराव सरोदे, इन्फ्रास्ट्रक्वार लॉजिस्टिक, प्रा.लि. मंडणगड जि. 
रत्नागिरी 

१४) श्री. विजय जनार्दन प्रभू, रा. साळवी स्टॉप, रत्नागिरी. 

१५)श्री. अविनाडा तुकाराम माने, मिरगुलेवाडी, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी. 

१६) अपर मुख्य सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 

qo) उपसचिव (खनिकमी, यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१८)जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी. 
यांना विनंती करण्यांत येते की त्यांनी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, रत्नागिरी च्या 

कार्यकारी परिषदेतील (Governing Council) उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांना 

सदरील नामनिर्देशानाबाबत आपलेस्तरावरून अवगत करावे. 

१९) निवड नस्ती (उद्योग-९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


